मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी 
सल्लागार म्हणून मे.पीडब्ल्युसी या 
कंपनीला मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-१/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: १६ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा: 
१) माहिती व तंत्रज्ञान विभाग आणि मे. पीड॒ब्ल्युसी कंपनी यांच्यामध्ये झालेला करार 
दि.१७.११.२००९. 
माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय क्र. GAD-ATGA ०८०/४/२०१४-0/० Directorate 
of IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४. 
गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. गृहआ २०१५/प्र.क्र.२३०/आस्था-२, दि.२०.०५.२०१५. 
गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दि.२९.०५.२०१५. 
गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीसीटी ३६१६/प्र.क्र.७६/भाग-१/पोल-३, दि.२५.०७.२०१६. 
मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स लि., यांचे दि.१६.०४.२०१९ चे पत्र. 
माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय क्र. GAD-ATA ०८०/४/२०१४- 0/0 Directorate 
of IT-DIT (MH), दि.०९.०५.२०१९. 
गृह विभाग, उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या (HPC) दि.१३.०५.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे 
इतिवृत्त. 
प्रस्तावना : 
गृह विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासंदर्भात 


~~ 


2 


a 


3 
8 
षु 
द 
9 


QS «> Ss (ae 


८ 


— 


सल्लागाराच्या कामकाजासाठी मे.पीडब्ल्युसी या कंपनीची माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत 


दि.१७.११.२००९ रोजीच्या करारान्वये नेमणुक करण्यात आली होती. सदर कंपनीला गृह विभाग 
शासन निर्णय दि.२९.०५.२०१५ अन्वये दि.३०.०४.२०१६ पर्यंत, गृह विभाग शासन निर्णय 
दि.२५.०७.२०१६ अन्वये दि.३०.४.२०१७ पर्यंत, गृह विभाग शासन निर्णय दि.२५.०७.२०१७ अन्वये 


दि.३०.०४.२०१८ पर्यंत तसेच गृह विभाग शासन निर्णय दि.१३.१२.२०१८ अन्वये दि.३०.०४.२०१९ 


पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प कार्यान्वयन 


कालावधीदरम्यान शासन व पोलीस WIA यांना तांत्रिक सहाय्य करण्यासाठी सल्लागारांची 


MIA आहे. त्यानुषंगाने दि.१३.०५.२०१९ च्या उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या 


बैठकीमध्ये मे.पीडब्ल्युसी कंपनीला मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून मुदतवाढ 


देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.७६/भाग-१/पोळल-३ 


झासन निर्णय : 


उच्च स्तरीय शाक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.१३.०५.२०१९ रोजी पार पडलेल्या बैठकीतील 


निर्णयानुसार मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर प्रा. लि., या कंपनीस मुंबई शहर सीसीटीव्ही 


प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून खालीलप्रमाणे मुदतवाढ देण्यात येत आहे :- 


मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या देखरेखीसाठी मे.पीड्ब्ल्युसी कंपनीच्या एका प्रमुख 


सल्लागारास २५ टक्के (१/४) तत्वावर, एका व्यवस्थापकीय सल्लागारास अर्धवेळ तत्वावर तसेच एका 


व्यवस्थापकीय सल्लागारास पुर्णवेळ तत्वावर, दोन वरिष्ठ सल्लागारास व दोन सल्लागारास पुर्णवेळ 


तत्वावर दि.०१.०५.२०१९ ते दि.३०.१०.२०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात यावी. 


२. उपरोक्त सल्लागारांना देण्यात येणारे मानधन व इतर भत्ते माहिती व तंत्रज्ञान 


विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ७ येथे नमुद दि.०९.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार देय 


राहील तथापि माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने सह़्लागारांच्या मानधनासंदर्भात भविष्यात काही सुधारणा 


केल्यास सदर सुधारणा उपरोक्त सल्लागारांना लागु राहतील. तसेच त्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान 


विभागाने सदर कंपनीची नेमणुक (Empanelment) करणे आव्यक राहील. 


३. सर्व सल्लागारांना देण्यात येणारे मानधन हे दरमहा प्रती व्यक्‍ती (Man-Month) 


तत्वानुसार असेल. सर्व सल्लागारांचे दरमहा देयके शासनास सादर करतांना सल्लागारांनी 


महिन्याच्या कालावधीत केलेल्या कामाचा तपशील / अहवाल झासन सादर करणे आवश्‍यक आहे. 


8. मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागारांना मानधन देण्यासाठी 


येणारा खर्च पोलीस आयुक्त, मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या "२०५५-पोलीस, (०२) (०१) शहर 


पोलीस आस्थापना, (दत्तमत) (२०५५ ००९७), ५०-इतर खर्च" या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-१/पोल-३ 


वि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१६१५४७५३०३२९ असा 


आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 Ti Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 

| Nn e S h p paj | DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a49495d0d4b3 1 e36ff1d612a85453ca984b74e 


S aste ote eo ती नर 
(दिनेश आ. सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 

७. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. WAM आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११.निवडनस्ती, पोल-३ 


KKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


